सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद, 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
विहित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक-१००१/प्र.क्र.२९/ २००१/ वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.०९.२००१. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र : एसपीआय- २००३/५४६/प्र.क्र.१०६/२००३/२८, 
दिनांक ०६.०८.२००४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि. ११/०२/२०१६. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रःपदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, 
दिनांक ०९/०६/२०१७. 


प्रस्तावना- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय 
कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत धोरण विहित करण्यात आले 
आहे. यानुसार, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध विहित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सैनिकी 
सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार अ.क्र. १ ते ८ संवर्गातील 
८ नियमित पदे व अ.क्र.९ ते १८ संवर्गातील १२ अधिसंख्य पदे अशा एकूण २० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास 
मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ०३.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविल्यानुसार सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
या कार्यालयातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/आपुक, दिनांक १९.०१.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२०२१७०५३५६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmu 
DN: CN = Sarita 


Sarita Rishi ON: CN = Sa 
Bandekar Deshmukh 9८१४४६७७४४" 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
सहपत्र : परिशिष्ट अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१. मा.मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


२. मा.राज्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

८. प्र.स. व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय- ४/आपुक कक्ष/सेवा-९/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१०. निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


परिशिष्ट अ 
अ.क्र. । पदनाम acs मंजूर | सुधारित आकृतोबंध मंजूर पदे 
(सातवा वेतन | पदे 

आयोग) 

(१) (२) (3) (४) (५) 

१. | संचालक 5-२५:७८८००- | १ g 
२०९२०० 

२. | अधोक्षक- 5-१५:४१८००- |g १ 
नि-लेखापाल १३२३०० 

३. | गृहरक्षक 5-१५:४१८००- | 2 g 
१२३२३०० 

४. | लघुलेखक 5-१५:४१८००- | १ १ 
(उच्चश्रेणी) १३२३०० 

५. | लेखा लिपिक &-१३:३५४००- | 8 g 
११२४०० 

६. | वरिष्ठ लिपिक 5-८:२५५००- | 2 १ 
८११०० 

७. | लिपिक-नि $-६:१९९००- 3 4 
- टंकलेखक ६२३२०० 

८. | aif 5-८:२५५००- |g १ 
प्रशिक्षण निदेशक ८११०० 

(अ) Am. ८ Ro ८ नियमित पदे 

९. | वाहन चालक ६-६:१९९००- |१ 
६२३२०० 

१०. | सुतार $-६:१९९००. | 8 g 
६२३२०० 

22. =— &-१:१५०००- | 2 २ 
४७६०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


१२. = S-2:24000- ।२ २ 
४७६०० 
१३. | स्वयंपाको 5-३:१६६००- | 2 २ 
५२४०० 
१४. भिंग 5-१:१५०००- | 2 en 
४७६०० 
१५. शिंगी S-2:24000- ।२ २ 
४७६०० 
१६. | सफाईगार-नि &-१:१५०००- | 2 र 
-पहारेकरी ४७६०० 
१७.  ग्राऊंडमन $-१:१५०००- १ १ 
४७६०० 
१८. शिश 5-१:१५०००- | 2 शझओकओ 
४७६०० 
अ.क्र.९ ते १८ शड १२ अधिसंख्य 
एकूण (अ--ब) ८--१९२-२० 


बरील विवरणपत्रातील अ.क्र. ९ ते १८ वरील नमूद संवर्गातील १२ अधिसंख्य पदाबरील कार्यरत 
असलेले कर्मचारी जसजसे सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू या कारणामुळे रिक्‍त होतील तशी ती पदे 
व्यपगत होतील. 


Digitally signed by Sarita Rishi 83108 


Sarita Rishi Si Rishi Bandekar Deshmukh, C = 
Bandekar Deshmukh fh.s<Manarasnta.0 = seve 


( स.रि.बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


